महाराष्ट्र राज्य शासकीय हमी धोरण - 
हमी शुल्क दरात सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक शाहमी-१०२४/प्र.क्र.५८/अर्थबळ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक शासन हमी-१०९९/प्र.क्र.६८/शासन हमी, दिनांक ५ नोव्हेंबर, १९९९ 
प्रस्तावना :- 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २९३(१) अन्वये राज्य शासनाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, भारतात 
कर्ज मिळविण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीच्या तारणावर राज्य शासन हमी देते. वाचा येथील शासन निर्णयान्वये 
शासन हमीच्या संदर्भात सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार करुन, हमीशुल्क आकारण्यात येते. तथापि, विविध 
मंत्रालयीन प्रशासकोय विभागांकडून कर्ज उभारणीसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये शासन हमीशुल्क माफ 
करण्याची अथवा ते कमी करण्याची विनंती केली जाते. तथापि, लाभधारक संस्थेने कर्ज ब व्याजाची परतफेड 
करण्यात कसूर केल्यास, त्याची भरपाई शासनास करावी लागते ब शासनावर आर्थिक भुर्दंड पडतो. बहुतांशी 
प्रकरणांत शासनाकडून हमीशुल्क माफ करण्यात येते. हे विचारात घेता, विभागांना हमी शुल्क माफ न करता 
त्यांचेबरील हमी शुल्काचा भार कमी करुन हमी शुल्क भरण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सद्य:स्थितीत आकारण्यात 
येणाऱ्या शासन हमीशुल्काचे दर द.सा.द.शे रु.२/- या दराऐबजी द.सा.द.शे रु.०.५० अशी सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक शासन हमी १०९९/प्र.क्र.६८/शासन हमी, दिनांक ५.११.१९९९ मधील 
परिच्छेद (१) पूर्णत: रद्द करुन त्याऐवजी खालीलप्रमाणे तरतूद अंतर्भूत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

अ) प्रचलित हमीशुल्काचे दर द.सा.द.शे. रु.२/- वरुन द.सा.द.शे. रु.०.५०/- इतके राहतील. 

ब) सदर शासन हमीशुल्काचे सुधारित दर दि.१ एप्रिल, २०२३ पासून मंजूर केलेल्या शासन हमीला लागू 

राहतील. 

क) यापुढे कोणत्याही प्रकरणी शासन हमीसाठी हमी शुल्क माफ केले जाणार नाही. 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक शासन हमी १०९९/प्र.क्र.६८/शासन हमी, दिनांक ५.११.१९९९ मधील 
परिच्छेद (१) मध्ये वरीलप्रमाणे केलेल्या सुधारणा वगळता उर्वरीत तरतूदी कायम राहतील 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७'७ण-प॥ाथावाचड19.४००.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९३०१७०२३१०७०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by SUNIL SHANKAR SHINDE 
S U N | L S H A N KA R DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘PLANNING DEPARTMENT, 
fe 41 f8dae5c5fcd9f88d8c5d7ec3123390afeea4b4c5c7aa39a9eee 13 
124, ‘ode=400032, st=Maharasht 
ber=59F95E2C08396985879159012B3E6286A5D0215315EA137ED897 
S H | N D E 5A37DA2D5F53, SUNIL SHANKAR SHINDE 
De 2024.09.30 17:03:42 +05'30' 
(सु.शं.शिंदे) 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुबई, 


शासन निर्णय क्रमांक शाहमी-१०२४/प्र.क्र.५८/अर्थबळ, 


मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, 

८) मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त) महोदयांचे प्रधान सचिव, 

९) मा.उप मुख्यमंत्री(गृह) महोदयांचे सचिव, 

१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 

१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

१४) * प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

* प्रबंधक, अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मंत्रालयीन सर्व विभाग, 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयाचे प्रमुख, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

शिक्षण संचाळक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक, नगरपालिका प्रशासन, वरळी, नवी मुंबई, 

सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई, 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग (व्यय-७/त्रद्षण व हमी संनियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती अर्थबळ. 


ae) 
Cc 
es 


१६ 


+ 


me) 
S 


4G 


-0 
vo 


२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


*--_। S/S <-< *-€  *-< UT ६-< <<  *--€ << Ti TOT UT  *-< i UT i UT (A IS > Ti > <-> ६ ६--< 


२१ 
३२ 
33 
38 
34 
३६ 


